महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) या 
संवर्गातील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर 
सरळसेवेने (एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम- ७ द्वारेरूजू झालेल्या अधिकाऱ्यांना 
नियमित पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : ससेप्र ४४२१/प्र.क्र.१९८/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २६ एप्रिळ, २०२४ 


वाचा :- 


१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दिनांक २० जानेवारी, २०१४ 


२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, पत्र क्रमांक : बिंदूना-३०१६/प्र.क्र.२००/प्रशा-२, 
दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०१७ 


३. झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : बिंदूना-३०१६/प्र.क्र.२००/प्रशा-२, 
दिनांक १२ डिसेंबर, २०१७ 


४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : ससप्रे ४४२१/प्र.क्र.१९८/प्रजा-२, 
दिनांक ०५ जानेवारी, २०२१ 


५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, पत्र क्रमांक : ससप्रे ४४२१/प्र.क्र.१९८/प्रशा-२, 
दिनांक ११ मार्च , २०२२ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा- २०१९ च्या आधारे शिफारस 
केलेल्या व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- ७ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब या संवर्गातील उमेदवारांकरिता शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभागाच्या अधिपत्त्याखाळील आस्थापनेवर संदर्भाधीन क्रमांक ४ व ५ च्या शासन निर्णयान्वये 
दिनांक १७/०१/२०२२ पासून दोन वर्षाच्या कालावधीकरिता (सहाव्या वेतन आयोगानुसार) 
एस.१७ रू. ४७६००-१५११०० या वेतनश्रेणीत अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. 


२. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- ७ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या १८ 
उमेदवारांसाठी संदर्भ ४ व ५ च्या शासन निर्णयाद्वारे १८ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली 
आहेत. त्यापैकी १८ अधिकाऱ्यापैकी श्री.माधव कांबळे यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात आली आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः ससेप्र ४४२१/प्र.क्र.१९८/प्रशा-२ 


तसेच, श्री.विजय कावळे आणि श्रीम.वर्षा कोळेकर हे या पदावरुन कार्यमुक्त करण्यात आल्याचे 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या उक्त पत्रान्वये कळविले आहे. सबब, त्यांची नांवे पदस्थापनेतून 


वगळण्यात आली आहेत. इतर १५ अधिकाऱ्यांना नियमित पदस्थापना देणे आवश्‍यक असल्याने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा- २०१९ च्या निकालाच्या आधारे 


शिफारस केलेल्या व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- ७ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या 


उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब या संवर्गातील सध्या कार्यरत असलेल्या खालील १५ 
परिविक्षाधीन उप शिक्षणाधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्ठविण्यात आलेल्या स्तंभ क्रमांक ५ 


मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नाव अधिकाऱ्यांनी | महसूली विभाग | नागरी सेवा मंडळाने केलेली शिफारस 
क्र दिलेला वाटप 
पसंतीचा नियमानुसार 
महसुली विभाग | मिळणारा 
महसुली विभाग 

(१) (२) (३) (४) (4) 
१. | . | श्री.राम शहाजीराव फरकांडे पुणे पुणे गटशिक्षणाधिकारी, जत, जि.प.सांगली 
२. | श्री.अविचल मारुती महाडिक पुणे पुणे गटशिक्षणाधिकारी, मोहोळ, जि.प.सोलापूर 
३. _ श्री.वैभव शंकर पाटील पुणे पुणे गटशिक्षणाधिकारी, चंदगड, 

जि.प.कोल्हापूर 
४. | श्री.क्र्षीकेश अनंत बुरडकर नागपूर नागपूर । गटशिक्षणाधिकारी, इटापल्ली, 

जि.प.गडचिरोली 
५.  श्री.प्रशांत बाळू नरवडे नाशिक नाशिक । गटशिक्षणाधिकारी, अक्कलकुवा, 

जि.प.नंदुरबार 
६. | श्री.मनोज सदाशिव कोल्हे छ.संभाजीनगर | छ.संभाजीनगर | गटशिक्षणाधिकारी, धारुर, जि.प. बीड 
७. । श्री.मनोज ताराचंद चव्हाण छ.संभाजीनगर | छ.संभाजीनगर | गटशिक्षणाधिकारी, मानवत, जि.प. परभणी 
८. | श्रीमती अल्पा मिलिद देशमुख नाशिक नाशिक । गटशिक्षणाधिकारी,सुरगणा, जि.प. नाशिक 
९. | श्री.कृष्णा रामेश्वर भराडिया छ.संभाजीनगर | छ.संभाजीनगर | गटशिक्षणाधिकारी, माहूर, जि.प.नांदेड 
१०. | ०. | श्री.महन्तेश मुकुंदराव मायाणे कोकण २ कोकण | गटशिक्षणाधिकारी, म्हसळा, जि.प.रायगड 
नि १. | श्रीमती मंदोदरी आप्पासाहेब अमरावती अमरावती । गटशिक्षणाधिकारी, धारणी, जि.अमरावती 

वाकडे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः ससेप्र ४४२१/प्र.क्र.१९८/प्रशा-२ 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नाव अधिकाऱ्यांनी | महसूली विभाग | नागरी सेवा मंडळाने केलेली शिफारस 
क्र दिलेला वाटप 
पसंतीचा नियमानुसार 
महसुली विभाग | मिळणारा 
महसुली विभाग 
(१) (2) (३) (3) (4) 
१२. | श्री.चेतन बापुराव कांबळे अमरावती अमरावती । गटशिक्षणाधिकारी, घाटणजी, 
जि.प.यवतमाळ 
१३. | श्री.बिपिन बबनराव मोरे पुणे पुणे गटशिक्षणाधिकारी, कराड, जि.प.सातारा 
(दिव्यांग-अस्थिव्यंग) 
१४. | श्रीमती रुपाली दिनकरराव कोकण 4 कोकण१ । गटशिक्षणाधिकारी, दोडामार्ग, 
तेलतुंबडे जि.प.सिंधुदूर्ग 
१५. | श्री.मयुर हनमंत लाडे पुणे नागपूर गटशिक्षणाधिकारी, ब्रम्हपुरी, जि.प.चंद्रपूर 
2. उक्त नमूद उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतची 


कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन-सीपीटीपी ब कडून होणार असून, त्याबाबतचे 


आदेशा यथावकाश निर्गमित करण्यात येतील. 

३. आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांनी संबंधित afore पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू 
होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित अधिकारी यांनी 
पदस्थापनेचा sear निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत पदस्थापनेच्या 
पदावर रुजू व्हावे व संबंधित अधिकारी रुजू झाल्याचा दिनांक आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी शासनास 
कळवावा. 


छ. सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४०४२६१५३५५२९४२१ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VIJAY NIVRUTTI 
BHOSALE 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः ससेप्र ४४२१/प्र.क्र.१९८/प्रशा-२ 


२. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

३. संबंधित संचालक 

४. उप सचिव (सीपीटीपी), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

६. संबंधित शिक्षणाधिकारी 

७. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

८. सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित, 
१) मा. मंत्री (शा.शि.वि) aia fears कार्य अधिकारी 
२) प्रधान सचिव (शा.शि.वि.) यांचे स्वीय सहायक 
३) निवडनस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


